महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपिल न्यायालय, मुंबई व 
खंडपीठ नागपूर, पुणे व औरंगाबाद येथील वर्ग-२, ३, ४ 
च्या ३२ अस्थायी पदांना दि.०१/१०/२०१८ ते 
दि.२८/०२/२०१९ पर्यत मुदतवाढ देण्याबाबत- 


महाराष्ट्र शासन, 
सहकार पणन व वस्रोद्योग विभाग, 
शासन निर्णय क्र. राजस २०१८/ प्र.क्र.९०/ ५ स, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक :- १९ सप्टेंबर, २०१८ 
वाचा :- 9) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र.राजस-१००८/ प्र.क्र.५३८/५-स, 

दि. ०५/०५/२०११ 
२) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र.राजस-२०१८/ प्र.क्र.९०/५-स, 

दि.२२/०३/२०१८ 
3) सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र.आस्थापना /कक्ष-४/ 

/सह.न्याया./ अस्थायी पदे/मुदतवाढ/९१४/२०१८, दि.२६/०७/२०१८ 
४) अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपिल न्यायालय, मुंबई यांचे पत्र जा.क्र.मरासअन्या/ आस्था/ 

अपमुवा/२३४/२०१८, दि.१३/०२/२०१८ 

५) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक,दि.०७/०९/२०१८ 


शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपिल न्यायालय, मुंबई व खंडपीठ नागपूर, पुणे व औरंगाबाद येथील 
वर्ग- २, ३, ४ च्या ३२ अस्थायी पदांना दिनांक ३०/०९/२०१८ पर्यंत पुढे चालू ठेवण्यास संदर्भादिन क्र.२ 
येथील शासन निर्णय दि.२२/०३/२०१८ अन्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे. प्रशासकीय कारणास्तव 
सदरची अस्थायी पदे पुढे चाळू ठेवणे आवश्‍यक असून त्यांना दि.१/१०/२०१८ ते २८/०२/२०१९ या 
कालावधीकरीता मुदतवाढ मिळणे आवश्‍यक आहे. सबब, शासन निर्णय दि.०५/०५/२०११ अन्वये निश्चित 
केलेल्या आकृतिबंधात उक्त पदांचा समावेडा आहे, या अटीच्या अधीन राहून महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपिल 
न्यायालय, मुंबई व खंडपीठ नागपूर, पुणे व औरंगाबाद येथील वर्ग- २, ३, ४ च्या ३२ अस्थायी पदांना 
दि.०१/१०/२०१८ ते २८/०२/२०१९ पर्यत पुढे चाळू ठेवण्यास शासन मान्यता देत आहे. सदर पदांची 


विगतवारी सोबतच्या विवरणपत्रात दर्डाविली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः राजस २०१८/ प्र.क्र.९०/ ५ स, 


२. सदरहू पदावर होणारा खर्च "मागणी क्र.व्ही-२, २४२५-सहकार, ००१- संचालन व प्रशासन,(०१) 
प्रशासन व संचालन, (०१)(०९) महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपील न्यायालय (२४२५०१०२)" या लेखाशिर्षाखाली 
खर्ची टाकण्यात यावा व त्या लेखाशिर्षाखालील सन २०१८-२०१९ च्या मंजूर तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 
३. वित्त विभाग, शासन निर्णय, दि.०७/०९/२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारानुसार सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०९१९१११८११४७०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


M eos Digitally signed by Manjiri Ganeshbhush: h 
DN: c= Gi ॥ Mi hi ‘Co-O| ti 
anjin M, ket 1g And Textile Depart Le talCod 400032 
G h b h h ‘Maharasht 
2.5.4.20=91b4708db2a52d675f7f30d81444f3844833dfc7c86d42 
anesnonusnan Bio 420; a1 काता 
क serialNumber=7d5731d128ab41d6a090557a2e9658b7382ac03af 
J (05 h | 6९239066600109360 25. Manjiri Ganeshbhush: hi 
Date: 2018.09.19 11:22:36 +05'30' 
(मं.ग.जोशी) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 


१. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२. प्रबंधक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपील न्यायालय, मुंबई, 

३. विभागीय सहनिबंधक,सहकारी संस्था (प्रशासन), पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, मुंबई, 

४. सदस्य, महाराष्ट्र सहकारी अपील न्यायालय, खंडपीठ, नागपूर/ पुणे, औरंगाबाद 
द्वारा प्रबंधक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपील न्यायालय, मुंबई 

५. महालेखापाल-१, महाराष्ट्र, मुंबई (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), 

६. महालेखापाल-२, महाराष्ट्र, नागपूर (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), 

७. निवासी लेखाधिकारी, मुंबई, 

८. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई, 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर/पुणे/औरंगाबाद, 

१०. वित्त विभाग, व्यय-२/अर्थसंकल्प-१२/ वित्तीय सुधारणा,मंत्रालय, मुंबई 

११. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, कार्यासन १७-स, १५-स, मंत्रालय, मुंबई 

१२. निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राजस २०१८/ प्र.क्र.९०/ ५ स, 


शासन निर्णय क्रमांक राजस २०१८/ प्र.क्र.९०/ ५ स, दि. १९ सप्टेंबर, २०१८ च्या 
शासन निर्णयातील महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपील न्यायालय, मुंबई व खंडपीठ नागपूर, 
पुणे व औरंगाबाद येथील ३२ अस्थायी पदांच्या विगतवारीचे विवरणपत्र 
अ.क्र वेतनश्रेणी (रुपये) पदांची संख्या 
मुंबई (वर्ग-२) 
र 
(वर्ग-३ व वर्ग-४) 


A 


र 
कनिष्ठ लिपिक 


पुणे (वर्ग-३ व वर्ग-४) 


औरंगाबाद (वर्ग-३ व वर्ग-४) 


टंकलेखक 
[fi 
एकूण ०६ 


एकूण :- मुंबई १२-- नागपूर ०७-- पुणे ०७-- औरंगाबाद of = 32 


a 
रे 
५ 


५ 
एकूण ०७ 


od 


A 


LN 


एकूण ०७ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


